राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत २२३ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/अपदे /प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ११ ऑक्टोबर,२०२२ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः पदआ-२००७/११७/प्र.क्र.१९/सेवा-१, 
दि.०६/०८/२००७ 
२) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. क्षनिका/अस्थायी पदे २०१०/प्र.क्र.३०५/आरोग्य-५, 
दि.२१/०४/२०११ 
३) शासन शुध्दिपत्रक सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक. क्षनिका/अस्थायी पदे 
२०१०/प्र.क्र.३०५/आरोग्य-५, दि.०९/०६/२०११ 
४) शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१८/प्र.क्र.४० (भाग-२)/आ-३, दि.२३/०५/२०१८ 
५) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः कुनिका/अपदे-२०१८/प्र.क्र.२३५/ आरोग्य-५, 
दिनांक ०८/०४/२०२२ 
६) वित्त विभाग, शा.नि. क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८/०८/२०२२ 
0) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय रोग), पुणे यांचे पत्र क्र.ससंआसे/कुष्ठवक्षय/आस्था/कक्ष- 
९९/२२३ अस्थायी पदे/नक्र१६२/२८२५४-५६/२२ दि.१७/०८/२०२२ 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह.व ज.रो)), पुणे यांचे पत्र क्र.ससंआसे/सहसंचाळक/ आ से राष्ट्रीय 
कुष्ठरोग निर्मुलन/२२३ अस्थायी पदे/कक्ष५२ब/नक्र४६६/१६६३०-३२/२२ दि.१६/०९/२०२२ 


9 


शासन निर्णय : 

राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत १०५४ पदे संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण 
करण्यात आली असून त्यापैकी ३८४ पदे अस्थायी ठेवण्यात आली. या ३८४ अस्थायी पदांपैकी संदर्भाकित 
क्रमांक २ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये ८०% प्रमाणे १७७ अस्थायी पदे स्थायी करण्यात आली आहेत. उर्वरित 
२०७ अस्थायी पदांचा संदर्भांकित क्रमांक १ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर केलेल्या आस्थापनेच्या आढाव्यात 
समावेश आहे. संदर्भ wy येथील शासन निर्णयान्वये सहायक संचालक आरोग्य सेवा, पालघर येथील 
कार्यालयातील १६ अस्थायी पदे निर्माण केलेली आहेत. राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत एकूण २२३ 
अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2022 ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत संदर्भांकित क्र.५ च्या शासन निर्णयानुसार 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच सदर २२३ पदांमध्ये डॉ. बंदोरवाला लेप्रसी हॉस्पिटल, कोंढवा, पुणे येथील 
पदांचा समावेश आहे. 


२. राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत २२३ अस्थायी कार्यरत पदे राज्यातील जनतेला आरोग्य 
विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन देत असल्याने या पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे 
चाळू ठेवण्यास याद्वारे शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर कालावधीत सुधारीत आकृतीबंध मंजूर करुन 
घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहुन मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/अपदे /प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 


३. या पदांचा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२२-२३ साठीच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 

(१ (090)- कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 

सांकेतांक (२२१० ०६६५) (योजनेतर) 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १८.०८.२०२२ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१०१६२२४९७५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


a Digitally signed by Tanaji Dhondiram Saravane 
Ta al ठे] | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Revenue And Forest Department, 
D h d क postalCode=400032, st=Maharashtra, 
7 0 Nn | fa mM 2.5.4.20=d2468c3c73dea535f5c36d6896860fd 
3419597af89877af8e084888bd31c4fab, 
S a fa Va Nn e cn=Tanaji Dhondiram Saravane 
Date: 2022.10.11 15:04:26 +05'30' 
(तानाजी सरावणे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे-६. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), पुणे-१. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 
. प्रशासक, डॉ.बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय, कोंढवा, पुणे. 
९. 


सहायक संचालक, आरोग्य सेवा सर्व (कुष्ठरोग). 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (ad). 

११. वित्त विभाग, (व्यय-१३),(अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. अवर सचिव, (सेवा २/३/५ व अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (आरोग्य-५). 


(२९७ &) छी. 1९९७'७२॥स]ृे | 1212212902 
"क /॥(29 8) gh (1.98 1:29) 
> 86००८ 5 


(2~ ७७९४५) ' ४०॥>॥9॥9/919912/19)291/2191: 


/वु4७५4॥/१०७/॥>७ ९४४५ / शर्थ: ( npc ) 
1. ७6००८'>2' 9 


(८-४९५) ४७/>७०७/>.॥//५५१४-५४४/ 
८-७/२७%४॥१/३ hist ७ 


(3- ९२५) ॥७५>५/४५४/1212 
19/91/०॥>/1७1298/1>194५/24/>019/0>1>४)2५//३( 
1७९७७ 

Mr aah 


Sts 
‘ya 
/ 


orrebi—oosrk 
ta3-bh 
**.. 
१७४००७९ 


- 3०3 ०४/*०/? 
se 1:191४/9६' ७ ४ 
- £ Re ob/eo/ed 23०8 
०३६६| Leod/re/do* “& 1210) Ua 
५४1४०२१ 
32 shies 12 
1210929 oie 
Lee be 
141211 


2७७1७ — 128 ६७1४ dela Pe brid 
280 


की /६ ०७॥४(७-॥६)०५ 


